गोपनीय/तात्काळ महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


क्रमांक - आयपीएस-१७०७ /प्र.क्र. २४७ /पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २००७. 


विषय : अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या / 
नियुक्त्या. 


संदर्भ : १) शासन पत्र समक्रमांक दिनांक १४ जून, २००७. 
२) आपले पत्र क्रमांक पोमसं/१/१०/१/एएलव्ही /१०३/२००७, 
दिनांक १०.०७.२००७. 
३) आपले पत्र क्रमांक डीजीपी / पीए / सीबी / २००७ / ३२६, 
दिनांक २३.०७.२००७. 

महोदय, 

उपरोक्‍त विषयाबाबतच्या संदर्भाधिन दिनांक १४.०६.२००७ रोजीच्या शासन पत्रान्वये 
अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/नियुक्‍्त्या करण्यात आल्या होत्या. तथापि 
याबाबत आपण शासनास सादर केलेल्या संदर्भाधिन प्रस्तावास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते 
की, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने, प्रशासकीय निकड विचारात घेता खालील 
नमूद पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांना / नियुक्‍्तीस शासनाने मान्यता दिली आहे :- 
२. श्रीमती श्रीदेवी गोयल, भापोसे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांची 
अपर पोलीस महासंचालक(प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर करण्यात आलेली बदली रद्द 
करण्यात येत आहे. 
3. श्री.ए.एल.वर्मा, भापोसे, उपमहासमादेशक, गृहरक्षक दल व उपसंचालक, नागरी 
संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक या पदावर 
करण्यात आलेली बदली रद्द करण्यात येत असून त्यांची नियुक्‍ती अपर पोलीस महासंचालक(प्रशासन), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर करण्यात येत आहे. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी कृपया तात्काळ कार्यवाही करुन, अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी 
कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन तात्काळ शासनास पाठविण्यात यावा. 


( करिन 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


Done ७७:-1 TRANSFR& POSTING: Letter ADG-GT-2007 


